सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षाकरिता मागणी क्रमांक एक्स-१ 
मुख्य लेखाशिर्ष " 2234 सामाजिक सुरक्षा व कल्याण" या 
लेखाशिर्षाअंतर्गत वितरीत करावयाच्या निधीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: मबाआ-२०१९/प्र.क्र.२९/का-७अ 
नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक: २२ ऑगस्ट, २०१९ 


संदर्भ:- शासन परिपत्रक वित्त विभाग, क्र. अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.९२/अर्थ-३, दि. ८ जुले , २०१९. 
प्रस्तावना: 


वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दिनांक ८ जुले २०१९ येथील परिपत्रकानुसार सन २०१९-२० या 
आर्थिक वर्षासाठी माहे डिसेंबर पर्यंतचा ९ महिन्यांचा खर्च भागविण्यासाठी अनिवार्य व कार्यक्रमावरील 
खर्चाचा अर्थसंकल्पित निधी एकूण वार्षिक तरतूदीच्या ६०% च्या मर्यादेत अर्थसंकल्पिय वितरण 
प्रणालीद्वारे वितरीत करण्यास मंजूरी देण्या आली आहे. त्याअनुषंगाने महिला व बाल विकास 
विभागांतर्गत मुख्य लेखाशिर्ष २२३५-सामाजिक सुरक्षा व कल्याण या लेखाशिर्षाखाली अनुज्ञेय होणारा 
निधी वितरीत करण्याची बाब विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षाकरिता माहे डिसेंबर २०१९ पर्यंत नऊ महिन्याचा खर्च 
भागविण्यासाठी मागणी क्रमांक-एक्स-१ मुख्य लेखाशिर्ष २२३५-सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०२ 
समाजकल्याण, 009 संचाळन व प्रशासन (०१)(०३) महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती 
अधिनियम, १९६१ च्या कलम १८३ अन्वये जिल्हा परिषदांना, आस्थापना अनुदाने (स्थानिक क्षेत्र) 
(अनिवार्य) (२२३५-२३२१), ३१-सहायक अनुदाने(वेतनेतर) या लेखाशिर्षाखाली अर्थसंकल्पित निधीपैकी 
६०% च्या मर्यादेत निधी सदर शासन निर्णयासोबतच्या विवरणपत्रामधील स्तंभ क्र-५ मध्ये नमूद 
केल्यानुसार अर्थसंकल्पिय वितरण प्रणालीद्वारे वितरीत करण्यास शासन मंजूरी देण्यात येत आहे. 


२. सदर निधीसाठी नियंत्रक अधिकारी म्हणून आयुक्‍त, महिला व बाळ विकास आयुक्‍तालय,पुणे हे 
राहतील त्यांच्याकडे हा निधी सुपूर्द करण्यात येत आहे. त्यानुसार आयुक्‍त, महिला व बाल विकास 
agenda, ge यांनी वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दिनांक ८.७.२०१९ च्या परिपत्रकामध्ये नमूद 
केलेल्या तपासणी सूचीतील बाबींची तसेच यासंदर्भात नियोजन विभाग व वित्त विभागाने निर्गमित 
केलेल्या मार्गदर्शक सूचना, प्रचलित निकष, वित्तीय अधिकाराचे प्रत्यायोजन यांचे काटेकोर पालन 
करावे. 


३. याबाबत सन २०१९-२० करीता वरील लेखाशिर्षाखाली अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीवर उपलब्ध 
करुन दिलेला निधी खर्च होईल व त्याबाबतचे उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनास सादर करणे, याची दक्षता 
आयुक्त, महिला व बाल विकास आयुकक्‍्तालय,पुणे यांनी घ्यावी. 


४. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्रमांक १ येथील दिनांक दिनांक ८.७.२०१९ च्या 
परिपत्रकामधील तरतुदीच्या अधिन राहून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः मबाआ-२०१९/प्र.क्र.२९/का-७अ 


ष्‌. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०१९०८२२१२४६२४२७३० असा आहे. 
सदरचा निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Lalsing Ramchandra Gujar 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 


La | sin g tra, ou=Women 
And Child Development Department, 
postalCoc )0032, st=Maharashtra, 
R h 2.5.4.20=c3eb5f6c3e4855c5793924cf2a352b44266d360de 
amcnandara 02424946164477b179d694, 
serialNut -4ca059ab7b8d64aaf749feS8e0a7 14a015f5 
G uj a | alsing 


21cb28f¢ 


९493408111 235745, cn=Lé 


(OT. BT. गुजर) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 

आयुक्‍त, महिला व बाल विकास AYIA A, For 

आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई 
महालेखापाल १/२, ( लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखा परिक्षा), मुंबई/नागपूर 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई हहर/मुंबई उपनगर 

वरिष्ठ जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे (आयुक्‍्तालय,पुणे मार्फत) 
सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी(आयुक्‍तालय,पुणे मार्फत) 

७) सर्व जिल्हा महिला व बाळ विकास अधिकारी(आयुक्‍तालय,पुणे मार्फत) 
८) कार्यासन (व्यय-६/अर्थसंकल्प-७) वित्त विभाग,मंत्रालय,मुंबई 

९) कक्ष अधिकारी (का.४), महिला व बाळ विकास विभाग, मंत्रालय,मुंबई 
१०) निवड नस्ती-का-७ अ. 


A oO 


3 


oC 


£98) 
el ee यर मिन 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मबाआ-२०१९/प्र.क्र.२९/का-७अ 


शासन निर्णय, महिला ब बाल विकास विभाग क्र. मबाआ-२०१९९/प्र.क्र.२९/का-७अ, 
दिनांक : २२ ऑगस्ट, २०१९ सोबतचे विवरणपत्र 


11 ee योजनेचे नांव लेखाशिर्ष । अर्थसंकल्पित वितरीत करावयाचा अनुज्ञेय 


S| | | 02) (03) महाराष्ट्र जिल्हा परिषद 
ब पंचायत समिती अधिनियम १९६१ 
च्या कलम १८३ अन्वये जिल्हा 
परिषदांना आस्थापना अनुदान 
(स्थानिक क्षेत्र) 


३१- सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर ) 


Digitally signed by Lalsing Ramchandra Guj 
harasht Women And 


Lalsing ian lopment Dep: t, postalCode=400032, 


f6c3e4855c5793924cf2a352b44266d360de02: 
2494e1a64477bf79d694, 
Ramchandra G ujar 1 cool oadedsat?4stesBedar dab stsbich 
28fd2204e49a4d81f12a5745, in mchandra 
Date: 2019.08.26 13:28:13 +05'30' 


(ला. रा. गुजर ) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


